अर्थसंकल्पिय तरतूदींचे पुनर्वितरण 
सन २०१८-२०१९ मुख्य लेखाशीर्ष 
मागणी क्रमांक एस-४, ४२१०, वैद्यकीय 
सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील 
भांडवली खर्च 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: नबाब-२०१८/प्र.क्र.९१/प्रश्ञा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन संकुल, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक रोड, नविन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१९. 


वाचा: सह सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक झेड-२८०१६/ 
२०/२०१७-पीएमएसएसवाय-॥/ईओ-३१११६३८, दिनांक १३.८.२०१८ 


प्रस्तावना : 


प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजना (फेज-३) या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद, लातूर, अकोला व यवतमाळ या ४ 
संस्थांची निवड करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेत राज्य शासनास प्रतिसंस्था रु.३०.०० 
कोटीप्रमाणे ४ संस्थेसाठी एकूण रु. १२०.०० कोटी उपलब्ध करुन दयावयाचे आहेत. सदर 
योजनेच्या अनुषंगाने उपरोक्त केंद्र शासनाच्या दिनांक १३.८.२०१८ च्या पत्रान्वये निश्चित करण्यात 
आलेल्या राज्या हिळ्याच्या सुधारित वाटपानुसार बांधकामासाठी रु.७५.०० कोटी व यंत्रसामुग्री 
खरेदीअंतर्गत रु.४५.०० कोटी इतका निधी केंद्र शासनाच्या नोडळ एजन्सींना उपलब्ध करुन 
द्यावयाचा आहे. सबब Vat लेखाशीर्षाअंतर्गत मार्च २०१८ मध्ये मागणी क्रमांक एस-४, ४२१० 
२३९४, “५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री” या उद्दिष्टांतर्गत रु. ६०.०० कोटी निधीपैकी रु. १५.०० 
कोटी इतका अर्थसंकल्पीत निधी त्याच उप लेखाशीर्षाअंतर्गत “५३- मोठी बांधकामे” या 
उद्दिष्टांतर्गत पुनर्वितरणाद्वारे उपलब्ध करुन देण्याची बाब विचाराधीन आहे 


शासन निर्णय :- 


प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजना (फेज-३) या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राज्य हिस्सा 
म्हणून मार्च २०१८ मध्ये मागणी क्रमांक एस-४, ४२१० २३९४, या मुख्य लेखाशीर्षाअंतर्गत “ ५२- 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री” या उदिष्टांतर्गत अर्थसंकल्पीत रु.६०.०० कोटी पैकी रु.१५.०० कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः नबाब-२०१८/प्र.क्र.९१/प्रशा-१ 


इतकी रक्कम त्याच उप लेखाशीर्षाखाळी “५३- मोठी बांधकामे” या उदष्टांतर्गत सोबतच्या "अ 
व "ब" मधील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पुनर्वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १४०/२०१८/व्यय-१३, 


दिनांक २८ मार्च, २०१९ अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३३११४४८५५६११३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 


दावत वा oie: Arun IV, | tice cre sone 


प्रति, 


१०. 


Drugs Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a5 


0897b7b2244d66593f50dd713da838609 
12503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2019.03.31 14:59:04 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

महाळेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.संचालक (PMSSY Division), आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी 
दिल्ली. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला/यवतमाळ /लातूर व 
औरंगाबाद. 

सर्व सह/उपसचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


विवरणपत्र -अ 


शासन निर्णय, क्रमांक : नबाब-२०१८/प्र.क्र.९१/प्रशा-१, दि. ३१.०३.२०१९ सोबतचे विवरणपत्र-अ 


(रुपये हजारात) 
अ. | पुनर्वितरणामुळे वाढ मुळ पुनर्वितरणाची पुनर्वितरणा अभिप्राय 
क्र. । झालेले लेखाशीर्ष | अर्थसंकल्पित | एकूण रक्‍कम | नंतर शिल्लक सुधारित 
तरतूद (+) तरतूद 
। मागणी क्रमांक एस-४, ६००००० १५०००० ७५०००० | प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजना (फेज-३) या केंद्र 


४२१०, वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य 
यावरील भांडवली खर्च 
प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा 
योजना फेज-॥ (राज्य 
हिस्सा २०%) 

४२१० २३९४ - TAA 
५३- मोठी बांधकामे 


पुरस्कृत योजनेअंतर्गत विभागाच्या नियंत्रणाखालील 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद, लातूर, 
अकोला व यवतमाळ या ४ या संस्थेच्या 
बांधकामांकरीता केंद्र शासनाने दिनांक १३.०८.२०१८ 
च्या पत्रान्वये कळविल्याप्रमाणे सुधारित वाटपानुसार 
५३- मोठी बांधकामे या उद्दिष्टाखाली ५२- यंत्रसामुग्री 
व साधनसामुग्री या उद्दिष्टाअंतर्गत मंजूर तरतूदीतून 
रु.१५०० लक्षाचे पुनर्वितरण करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नबाब-२०१८/प्र.क्र.९१/प्रशा-१ 


विवरणपत्र -ब 
शासन निर्णय क्रमांक : नबाब-२०१८/प्र.क्र.९१/प्रशा-१, दि. ३१.०३.२०१९ सोबतचे विवरणपत्र-ब 


(रुपये हजारात) 
अ. | पुनर्वितरणामुळे घट झालेले मुळ पुनर्वितरणाची पुनर्वितरणा अभिप्राय 
क्र लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पित | एकूण रक्‍कम नंतर शिल्लक 
तरतूद () सुधारित तरतूद 
| मागणी क्रमांक एस-४, ४२१०, ६००००० १५०००० ४५०००० | प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजना (फेज-३) या केंद्र 


वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजना 
Halll (राज्य हिस्सा २०%) 
४२१० २३९४- दत्तमत 

५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


पुरस्कृत योजनेअंतर्गत विभागाच्या नियंत्रणाखाळील 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद, लातूर, 
अकोला व यवतमाळ या ४ या संस्थेच्या 
बांधकामांकरीता केंद्र शासनाने दिनांक १३.०८.२०१८ 
च्या पत्रान्वये कळविल्याप्रमाणे सुधारित वाटपानुसार 
५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उद्दिष्टाखाळील 
मंजूर तरतूदीतून ५३- मोठी बांधकामे या 
उद्दिष्टाअंतर्गत रु.१५०० लक्षाचे पुनर्वितरण करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


